सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रु्टींचे 
निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती 
२०२४ ची स्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेपुर -११२३/प्र.क्र.१७/सेवा-९ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ मार्च, २०२४ 


वाचा :- शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांक वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना :- सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेच्या 
अनुषंगाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना उपरोक्‍त दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ च्या शासन अधिसूचनेन्वये 
दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी विहित करण्यात आली आहे. 

मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध न्यायालयातील 
दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने तपासणी करुन शिफारशी करण्याकरीता वेतनत्रुटी निवारण समितीची 
स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासनाने आता असा निर्णय घेतला आहे की, सातव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत विविध 
न्यायालयातील दाखल रिट याचिकांच्या अनुषंगाने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी करुन 
त्याबाबत शिफारशी करण्याकरीता पुढीलप्रमाणे वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात येत 
आहे. 


१. श्री. मुकेश BAR 
राज्य शासनाचे सेवा निवृत्त अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा) सदस्य 


सामान्य प्रशासन विभाग 
३. अपर मुख्य सचिव (व्यय) सदस्य 
वित्त विभाग 


२. सदर समितीच्या कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहतील :- 


(अ) ज्या संवर्गाच्या संदर्भात न्यायालयाने उपरोक्त प्रमाणे आदेश दिले असतील अशा संवर्गाच्या 
वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करणे 


(ब) प्रशासकीय विभागांकडून एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील 
वेतनश्रेणीमधील त्रुटी संबंधित सादर होणाऱ्या प्रकरणांची तपासणी करणे. 


क) समितीने नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपला अहवाल झासनास सादर 
करण्यात यावा. या कामासाठी समिती आपली कार्यपध्दती स्वत: ठरवील. 


३. एखादया विशिष्ट संवर्गाच्या सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी आहेत असे प्रशासकीय 
विभागाच्या सचिवांना / विभागप्रमुखांना ज्या प्रकरणी वाटेल ती प्रकरणे त्यांनी केंद्र शासनाकडील समतुल्य 
पद त्यांची सुधारणापूर्व वेतनश्रेणी आणि सुधारीत वेतनश्रेणी सेवाप्रवेश नियम, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या इत्यादी 
बाबी विचारात घेऊन तपासाव्यात व तपासणीअंती अशा प्रकरणामध्ये त्रुटी आहे अशी त्यांची खातरजमा 
झाल्यास, त्यासंबंधीचे प्रस्ताव (४ प्रतीत) योग्य त्या समर्थनासह हे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
२ महिन्याच्या आत समितीकडे पाठवावे. 


४. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेस / महासंघास काही संवर्गाच्या सातव्या वेतन 
आयोगातील त्रुटी बाबत निवेदने सादर करावयाची झाल्यास ती संबंधित प्रशासकीय विभागामार्फत सादर 
करावीत व प्रशासकीय विभागाने या निवेदनांची तपासणी करुन वरील परिच्छेद क्र.४ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार आपल्या शिफारशीसह प्रस्ताव समितीच्या विचारार्थ सादर करावेत. 


५. समिती आपल्या कामासाठी स्वत:ची कार्यपध्दती ठरवीळ आणि नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ 
महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल शासनास सादर करील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१६१५०६०८८९०५ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAMASWAMIN 
DN: c=IN, o=MAHARASHTRA STATE SKILL DEVELOPMENT SOCIETY, 
SKILLS EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0138d8eec69c4e56c26d100e164e69ee4c46f9d49770872d7603 
3d4a74aca6d5, postalCode=400001, st=Mahi hi 
rialNumber=93AE2B3BE9F892A994AABD7443D2AD 15D0E9E4A3E45C 


A3D24B4C35707E70479C, RAMASWAMI N 
Date: 2024.03.16 15:15:25 +05'30' 


(डॉ. रामास्वामी एन.) 


सचिव, (ले. व को.) 
प्रति 
मा. राज्यपालांचे सचिव निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव ळेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव मुंबई / नागपूर / पुणे / औरंगाबाद. 
विधानसभा/विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, 
मंत्रालयीन सर्व विभाग खडकी / देहू रोड/ देवळाली/ अहमदनगर. 
मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिपत्याखालील कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, 


विभाग प्रमुख 
# प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 
# प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
# सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मप्रबंधक,लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त 
यांचे कार्यालय,मुंबई. 
# आयुक्‍त राज्य माहिती आयोग, (सर्व) 
# सचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 
# प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई/नागपूर/औंरगाबाद. 
राज्य महिला आयोग, वरळी, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवान, पुणे 


जिल्हा अहमदनगर 

कुलसचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला 
कुलसचिव, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
जिल्हा रत्नागिरी. 
कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, नागपूर. 
कुलसचिव, पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
विद्यापीठ, प्रऔरंगाबाद 

कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा 
विद्यापीठ, नांदेड 

कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 
कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी 
महिला विद्यापीठ, मुंबई 


